Maha-IT च्या संगणक तज्ञांचे सेवाशुल्क 
अदा करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५२०/प्र.क्र.२३/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:- १५ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- 

१) सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान, विभाग, area निर्णय क्र.मातंसं- 
१७१७/प्र.क्र.१११/३९, दिनांक 22 एप्रिळ, २०२०. 

२) दि.२८.०८.२०२० रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

३) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्र.आशिका/शालार्थ सेवाशुल्क/ 
२०२०-२१/ई.गव्ह./१४३/३८६५, दि.२२ डिसेंबर, २०२० रोजीचे पत्र. 

४) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्र.आशिका/९॥0 09//२०२०-२१/ ई.गव्ह. 
/१४३/३८६४, दि.२२ डिसेंबर, २०२० रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांतर्गत NIC, पुणे येथे कार्यरत असलेल्या विविध प्रकल्पासंबंधीत कामे 
करण्यासाठी Maha-IT मार्फत २२ Programmers व शालार्थसाठी १३ Programmers नियुक्‍त 
करण्यात आळे आहेत. परंतु विविध प्रकल्पासंबंधीत कामे करण्यासाठी 22 Programmers पैकी 
कार्यरत १५ Programmers व शालार्थ प्रणालीसाठी १३ Programmers पैकी कार्यरत ११ 
Programmers यांना संदर्भ क्र.२ अन्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

संदर्भ क्र.३ नुसार आयुक्त, शिक्षण, पुणे यांनी शालार्थ प्रणालीतील १३ संगणक तकज्ञांचे 
रु.९९,७६,४४९/- (दि.१.०४.२०२० ते दि.३०.०९.२०२० व कार्यरत ११ संगणक ततक्ञांचे 
रु.८७,३६,८७६/- (दि.१.१०.२०२० ते दि.३१.०३.२०२१) असे एकत्रित रु.१,८७,१३,३२५/- चे देयक 
सादर केळे आहे. परंतु Maha-IT कडे रु.१४,३९,४८३/- अतिरिक्‍त अदा करण्यात आले 
असल्याने आता उर्वरित रु.१,७२,७३,८४२/- अदा करावयाचे देयक सादर केले आहे. 

संदर्भ क्र.४ नुसार आयुक्त, शिक्षण, पुणे यांनी विविध प्रकल्पांसंबंधीत कामे करण्यासाठी २२ 
संगणक तज्ञांचे रु.८४,८६,७११/- (दि.१.०४.२०२० ते दि.३०.०९.२०२०) व कार्यरत १५ संगणक 
तज्ञांचे रु.६२,४९,४१७/- (दि.१.१०.२०२० ते दि.३१.३.२०२१) असे एकत्रित रु.१,४७,३६,१२८/- चे 
देयक सादर केले आहे. परंतु Maha-IT कडे रु.२५,९७,०९०/- अतिरिक्‍त अदा करण्यात आले 
असल्याने आता उर्वरित रु.१,२१,३९,०३८/- अदा करावयाचे देयक सादर केले आहे. आता 
वरीलप्रमाणे एकूण सेवाशुल्कापोटी ॥॥8॥8-॥ ला एकत्रित रु.२,९४,१२,८८०/- एवढी रक्‍कम अदा 
करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५२०/प्र.क्र.२३/संगणक 


शासन निर्णय:- 


Maha-IT यांना programmers च्या वेतनापोटी रु. २,९४,१२,८८०/-( दोन कोटी air 
लाख बारा हजार आठशे ऐशी ) एवढी रक्‍कम अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ( 2202 H ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन 
२०२०-२१ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांना नियंत्रक व सहायक संचालक, (लेखा ) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ मधील 
उपविभाग- २ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२३०/व्यय-५, दिनांक ३.०२.२०२१ अन्वये प्राप्त 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१५१७२८०१४१२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Pravin Rajaram Mundhe 


( प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१) मा.अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा.अ.मु.स. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा.प्र.स.माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
8) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


६) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 9/2., 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९) निवडनस्ती/संगणक कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


